मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणी करिता 
रु. ११५.३७ कोटी इतका निधी वितरित व खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ (भाग-२)/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9७१९ (भाग-४)/विञा-६, 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
2) मुंबई हहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमळबजावणी करिता 
गठीत उच्चस्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समितीची (High Power Committee) 
दिनांक 03.99.2022 रोजी १० वी बैठक. 


प्रस्तावना: 


मुंबई हहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना या केंद्र आणि राज्य शासन पुरस्कृत योजनेच्या 
अंमलबजावणीस दिनांक ३१.०१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
योजनेस केंद्र शासनाने रु. २५२ कोटी इतक्या निधीस मान्यता दिलेली असून या योजनेच्या निधीमध्ये 
केंद्र शासन व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजनेच्या (निर्भया) अंमलबजावणी करिता गठीत 
उच्चस्तरीय Wa प्रदत्त समितीची (High Power Committee) दिनांक 03.99.2022 रोजी १० वी 
बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीच्या अनुषंगाने मुंबई शहर महिला सुरक्षितता 
पुढाकार योजनेच्या अंमळबजावणीकरिता रु. ११५.३७ कोटी एवढा निधी बीम्स प्रणालीद्वारे उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना - निर्भया योजने अंतर्गत यंत्रसामग्री / 
साधनसामग्री खरेदीसाठी रु. ११५.३७ कोटी (रुपये एकशे पंधरा कोटी सदोतीस लक्ष) इतका निधी 
वितरित व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


Track Component एकूण निधी | केद्र हिस्सा (६० | राज्य हिस्सा 
टक्के) (४० टक्के) 
Public Address | 3.82 2.042 १.३६८ 
System 
Cyber Forensic | 98.34 ११.६१ 9.98 
Tools 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-२)/विशा-६ 


Technology 


Mobile Data 


Terminals 


८.११ 


४.८६६ 


३.२४४ 


Forensic and 
Fingerprint 
Investigation Tools 


२.८६ 


१.७१६ 


१.१४४ 


Digital Evidence 
Collection System 


१०.४४ 


६.२६४ 


४.१७६ 


Forensic Evidence 
Collection System 
(ibike) 


१.०७ 


०.६४२ 


०.४२८ 


Emergency 
Response Vehicle 
System 


2.93 


१.२७८ 


०.८५२ 


Forensic Evidence 
Collection System 
(bike) - Additional 


३.८१ 


२.२८६ 


9.428 


Mobile Data 
Terminals and 
Closed User Group 
Devices 


११.२७ 


६.७६२ 


४.५०८ 


Nirobhaya (Discrete) 
Patrolling Squad 


११.८५ 


७.११ 


४.७४ 


Social Media 
Analytics Lab & 
Crime Analytics 
Cell 


३.११ 


१.८६६ 


१,२४४ 


Mumbai Police 
Application 


३.६६ 


२.१९६ 


१.७६४ 


Capacity 
Building 


IT Equipment 


१.७६ 


१.०५६ 


०.७०४ 


Nirohaya Sahayata 
Kaksha Cell 


६.५१ 


३.९०६ 


२.६०४ 


Photography and 
Video Equipment 


0.88 


०.५६४ 


०.२३७६ 


Mobile Forensic 
Units 


३.५४ 


२.१२४ 


१.४१६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-२)/विशा-६ 


Awareness Digital Billboard २.४५ १.४७ ०.९८ 
Awareness १.४६ ०.८७६ ०.५८४ 
Outreach Social Survey 9.08 0.828 ०.४१६ 
॥१॥॥७॥॥8/3 Feedback | १.१३ ०,६७८ ०.४५२ 
Call Center 
Nirbhaya Mobile | 2.42 9.492 4.002 
Victim Support Unit 
Nirobhaya 3.03 १.८१८ १,२१२ 
Counselling Centre 
Nirohaya Centre for | ४.०० २.४० १.६० 
Assistance and 
Counselling for 
Women (CAW) 
Integrsated ४.१३ २.४७८ १.६५२ 
Grievances 
Redressal 


Management 
System (IGRMS) 


Miscellaneous | Project १.७८ १.०६८ 0.992 
Management 


Consultancy 


Total 994.30 ६९.२२२ ४६.१४८ 


२. सदर प्रयोजनासाठी या लेखाशीर्षांतर्गत प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यासाठी अपर पोलीस 
आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, गुन्हे कोष, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना - निर्भया योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच, यंत्रसामग्री / 
साधनसामग्री खरेदी करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. 

४. केंद्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत वितरीत करण्यात आलेला निधीचा विनियोग / खर्च हा केंद्र / 
राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत पध्दतीने येणा-या किमतीनुसार व लेखाशिर्षनिहाय 
विहीत करण्यात आलेल्या एकूण वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून व यासंदर्भातील वित्तीय औपचारीकता 
पूर्ण करून करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.७१९ (भाग-२)/विशा-६ 


५. कोणत्याही परिस्थितीत प्राप्त निधी संचित (parking) स्वरूपात ठेऊ नये. यानुषंगाने प्राप्त निधीचा 
विनियोग झाल्यानंतर विहीत काळावधीत योग्य त्या विवरणपत्रात उपयोगिता WATTS (utilization 
certificate) सादर करावे. प्रस्तुत योजनेचे प्राधिकारी म्हणून केंद्रशासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार अंतर्गत 
लेखापरीक्षणासाठी यासंदर्भातील लेखे अद्ययावत ठेवण्यात यावे. 
६. सदर खर्च हा, गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७ 
राज्य पोलीस (दत्तमत), (००) (१३) ४०५५०२८८ निर्भया निधी अंतर्गत केंद्र हिस्सा ((०%) अंतर्गत आणि 
मागणी क्र. बी-१०, ४०५५-पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७ राज्य पोलीस (दत्तमत), (००) (१४) 
४०५५०२९७ राज्य हिस्सा लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या चाळू आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदींतून करण्यात यावा. 
७. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ आणि दिनांक ०८.०२.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निदेशांस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१४१५४१४९०७२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL VJAY KULKARNI 
RA H U L Vi AY DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HOME DEPARTMENT, 
4. 019d 1a40755cacf50cb37 1c432c67afaec7da5aad928d966ad4270c6, 
4fla yostalCode=400032, st=Mahai 
ber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623C7F6C38C3B8 
KU L KA R N | 48BFBE06685A219, cn=RAHUL VAY KULKARNI 
Date: 2023.02.14 15:47:16 +05'30' 
(राहुल वि. कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (विठा-६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


